विद्युत निरीक्षणालयातील अधीक्षक अभियंता, 
गट-अ (राजपत्रित) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे 
वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षानंतर अथवा ३० वर्ष 
अर्हताकारी सेवा यापैकी जे अगोदर घडेल 
त्यावेळी, सेवा पुनर्विलोकन करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मुविनि-२०२१/प्र. क्र. ५३/ऊर्जा-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: २५ मे, २०२१. 


संदर्भ: १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एलळपीएल-२०१७/प्र.क्र.२१/का.पंधरा, 
दि. १०/०६/२०१९. 
२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र. मुविनि-२०१९/प्र.क्र.१६१/ऊर्जा-५, 
दि. २४/०२/२०२०. 
3) मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांचे पत्र क्र. मुविनि/का-२(१)/३५५/२०२१, दि. १६/०३/२०२१. 


प्रस्तावना: 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ च्या नियम १० (४) व नियम ६५ अनुसार सार्वजनिक 
हितास्तव अकार्यक्षम व संशयास्पद सचोटीच्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षी अथवा ३० 
वर्ष अर्हताकारी सेवा यापैकी जे अगोदर घडेल त्यावेळी, त्यांचे सेवा पुनर्विलोकन करून त्यांना शासन सेवेतून 
मुदतपूर्व सेवानिवृत्त करावे असे शासनाचे धोरण आहे. त्याअनुषंगाने सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भ क्र. १ 
येथील दि. १०/०६/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सेवापुनर्विलोकनासंबंधी कार्यपध्दती व सर्वसाधारण 
सूचना विहित केल्या आहेत. त्यास अनुसरून विद्युत निरीक्षणालयातील (१) गट-अ (राजपत्रित) (अतिकालीक 
वरीष्ठ श्रेणी) ग्रेड वेतन रु. १००००/- व त्यावरील (२) गट-अ (राजपत्रित) (वरीष्ठ वेतन श्रेणी) ग्रेड वेतन ७६०० 
व त्यापेक्षा अधिक परंतु १०००० पेक्षा कमी संवर्गातील अधिकारी (३) गट-अ (राजपत्रित) (कनिष्ठ वेतन श्रेणी) 
ग्रेड वेतन ७६०० पेक्षा कमी संवर्गातील अधिकारी तसेच (४) गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील अधिकारी यांच्या 
सेवापुनर्विलोकनाकरिता संदर्भ क्र. २ येथील दि. २४/०२/२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अ.मु.स./प्रधान 
सचिव/सचिव (ऊर्जा) यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय पुनर्विलोकन समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. 


विद्युत निरीक्षणाळयातील अधीक्षक अभियंता, गट-अ (राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या वयाच्या 
५०/५५ व्या वर्षी अथवा ३० वर्षे अर्हताकारी सेवा यापैकी जे अगोदर घडेल त्यावेळी त्यांचे सेवापुनर्विलोकन 
करण्यासाठीचा विहित प्रस्ताव प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांच्या अध्यक्षतेखालील विभागीय पुनर्विलोकन समितीस 
चक्रीय पध्दतीने सादर करण्यात आला. विभागीय पुनर्विलोकन समितीने सदर अधिकाऱ्याच्या सेवेचे 
मुल्यमापन करून केलेल्या शिफारशी नुसार ज्या अधिकाऱ्याच्या वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षी अथवा ३० वर्षे 
अर्हताकारी सेवा यापैकी जे अगोदर घडेल त्यावेळी सेवेत राहण्यासाठी पात्र ठरविले आहे त्यास मान्यता 
देण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुविनि-२०२१/प्र. क्र. ५३/ऊर्जा-५ 


शासन निर्णय: 

विभागीय पुनर्विलोकन समितीने केलेल्या शिफारशीस अनुसरुन विद्युत निरीक्षणालयातील अधीक्षक 
अभियंता, गट-अ (राजपत्रित) या संवर्गातील सोबत जोडलेल्या प्रपत्रामध्ये नमूद केलेल्या अधिकाऱ्याची सेवा 
त्यांच्या वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षी अथवा ३० वर्षे अर्हताकारी सेवा यापैकी जे अगोदर घडेल त्यानंतर चालू 
ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सोबत जोडलेल्या प्रपत्रामध्ये नमूद अधिकाऱ्याची सेवा त्यांच्या वयाच्या ५०/५५ वर्षानंतर किंवा 
अर्हताकारी सेवेची ३० वर्षे पूर्ण झालेनंतर पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता मिळाल्याबाबतची नोंद त्यांच्या 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०५२५१५२२१५६०१० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Pundlik Badgeri 
Pp DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Industry Energy 
fa S ha Nn and Labour Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=07ae22a8e7fa4047ce6ff816d85e77eec 1 4db9926b325a1 
40acf9b28bb990786, 


1 १ serialNumber=ec955e2d360e Ifddb6abac58a907419053beecebs 
U n | a g e [ | dbac48a78c89c588ff7 Ibef, cn=Prashant Pundlik Badgeri 
Date: 2021.05.25 15:28:31 +05'30' 


(प्रशांत पुं. बडगेरी ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१ महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), १/२, मुंबई/नागपूर. 

२) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई/नागपूर. 

3) मुख्य विद्युत निरीक्षक, ३ रा मजला, प्रशासकीय इमारत, रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग, चेंबूर (पूर्वी, 
मुंबई-४०००७१. 

8) अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, मुंबई/पुणे/औरंगाबाद/नागपूर. 

५) श्री. दिनेश ज. खोंडे, अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, औरंगाबाद (मुख्य विद्युत 
निरीक्षक, मुंबई यांच्यामार्फत) 

६) निवडनस्ती (ऊर्जा-५). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुविनि-२०२१/प्र. क्र. ५३/ऊर्जा-५ 


प्रपत्न 


शासन निर्णय: मुविनि-२०२१/प्र.क्र. ५३/ऊर्जा-५, दिनांक २५/०५/२०२१ सोबतचे प्रपत्र 
विद्युत निरीक्षणालयातील अधीक्षक अभियंता, गट-अ (राजपत्रित) या संवर्गातील वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षानंतर 
किंवा अर्हताकारी सेवेची ३० वर्षे पूर्ण झालेनंतर सेवा पुढे चाळू ठेवण्यास पात्र ठरलेल्या अधिकाऱ्यांची यादी. 


अधिकाऱ्याचे नाव 


<a 


श्री. दिनेश जगन्नाथ खोंडे 


HREKREREEREREKRKEKEE 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


